महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील 
“वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२२/प्र.क्र.४३/सेवा-३ 
दहावा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय,मुंबई- ४०० ००१. 
तारीख: ०४ एप्रिळ २०२२. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक २९ 
फेब्रुवारी, २०१६. 
२) शासन शुध्दिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवि-२७१८/प्र.क्र.२/आठ, दिनांक ७ 
फेब्रुवारी, २०१८. 
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः मभाप-१०८७/१४/सीआर-२/८७/२०, दिनांक ३० 
डिसेंबर १९८७.२३ 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” या पदावर दोन 
वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीकरीता सदर शासन आदेशात असलेल्या खालील तक्त्यात नमूद वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. या YR सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत गठित स्वतंत्र 
मंडळाने केलेल्या शिफारशीनुसार “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ”या पदावर शासन सेवेत प्रथम नियुक्‍तीने 
करण्यात आलेल्या आहेत. 


२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या वाचा येथे नमूद शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी 
यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना पारित करण्यात आल्या 
असून,वैद्यकीय अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ या पदावर पदस्थापना दिलेल्या 
अधिकाऱ्यांनी त्यांचा दोन वर्षांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेला असल्याने या 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन Seat :- 


प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता सदर परिच्छेदात नमूद तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांनी त्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या असल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन काळावधी या परिच्छेदातीलळ तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद 
दिनांकास (म.नं) समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक 
(म.पू.) स्तंभ क्र.७ मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२२/प्र.क्र.४३/सेवा-३ 


जि. पालघर 


अ. नाव कार्यालय suerte | परिविक्षाधीन | परिविक्षाधीन | वै.अ.पदावरील 
क्र. VV दिनांक कालावधी कालावधी पुढे सेवा 
समाप्त ढकलल्याची | नियमितपणे 
केल्याचा कारणे पुढे चालू 
दिनांक ठेवण्याचा 
दिनांक 
a २ ३ Le ५ ६ 1 ७__| 
डा.  (श्रीमती)मृणाल | उपजिल्हा रुग्णालय, | दि.२८.०७.२०१७ दि.०८.०८.२०१९ । रजा १२ दिवस | दि.०९.०८.२०१९ 
7 भागवतराव पाटील कर्जत, अहमदनगर 
डॉ. शेख मोहसीन | मुंबइ मध्यवर्ती कारागृह | दि.०१.१२.२०१५ दि. १०.१२.२०१७ | रजा १० दिवस | दि.११.१२.२०१७ 
२ । अहमद अ. सत्तार मुंबई 
डॉ. प्रविण पंढरीनाथ | ग्रामीण रुग्णालय, | दि.०२.०८.२०१४ दि.१३.०८.२०१६ रजा १२ दिवस दि.१४.०८.२०१६ 
3 | बोडेवार पाचोड, जि.औरंगाबाद 
डॉ. भारत लेणाजी टाले | प्रा.आ.के. ब्राम्हणवाडा, | दि. ०२.०८.२०१७ दि. 09.02.2098 निरंक । दि०२..०८.२०१९ 
8 जि. अहमदनगर 
डॉ.केडहाव कुंडलीक | उपजिल्हा रुग्णालय, | दि.०८.०२.२०११ दि.०७.०२.२०१३ निरंक | दि.०८.०२.२०१३ 
५ | पाईकराव कळमनुरी, जि.हिंगोली 
डा. सागर सुधाकर | उपजिल्हा रुग्णालय, | दि.०७.१०.२०१५ दि.०६.१०.२०१७ निरंक | दि.०७.१०.२०१७ 
६ । गवळी पंढरपूर जि.सोलापूर 
डॉ.पंकज घनशाम | प्राथमिक आरोग्य | दि.१६.०२.२०११ दि.१५.०२.२०१३ निरंक | दि.१६.०२.२०१३ 
७ । रणनवरे केंद्र,बुरकोणी, जि.वर्धा 
डॉ. सचिन छगनराव | सामान्य रुग्णालय, | दि.२६.०२.२०११ दि.२५.०२.२०१३ निरंक | दि.२६.०२.२०१३ 
८ | गाडेकर खामगाव, जि.बुलडाणा 
डॉ.राजेंद्र प्रभाकर | उपजिल्हा रुग्णालय, | दि.२७.०८.२०११ दि.२६.०८.२०१३ निरंक । दि.२७.०८.२०१३ 
९ | चौधरी तळोदा, जि.नंदुरबार 
डॉ. हेमंत यशवंत मुंडे | उपजिल्हा दि.०३.०८.२०१२ दि.०२.०८.२०१४ निरंक | दि.०३.०८.२०१४ 
षि रुग्णालय,गंगाखेड 
जि.परभणी 
stuf विनायकराव | प्रा.आ.के. जऊळका, | दि.१४.०५.२०१५ दि.१३.०५.२०१७ निरंक । दि.१४.०५.२०१७ 
च) साळवे जि. वाशिम 
डॉ.राम वसंतराव हजारे | प्रा.आ.के.शेंदुरजना, । दि.२४.०७.२०१४ दि.२३.०७.२०१६ निरंक | दि.२४.०७.२०१६ 
१२ जि. वाशिम 
डॉ.राजेश& ढ महादेव | प्राथमिक आरोग्य केद्र, | दि.२३.०४.२०१४ दि.२२.०४.२०१६ निरंक | दि.२३.०४.२०१६ 
१३ । पाखरे धुंदलवाडी,ता. डहाणू, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२२/प्र.क्र.४३/सेवा-३ 


अ. नाव कार्यालय .अ.पदावरीलळ | परिविक्षाधीन | परिविक्षाधीन | वै.अ.पदावरील 
क्र. रुजू दिनांक कालावधी | कालावधी पुढे सेवा 
समाप्त ढकलल्याची | नियमितपणे 
केल्याचा कारणे पुढे चालू 
दिनांक ठेवण्याचा 
दिनांक 
डॉ.स्वप्निळ रामचंद्र | प्राथमिक आरोग्य केंद्र, दि.२६.१२.२०१७ | दि.२५.१२.२०१९ निरंक | दि.२६.१२.२०१९ 
१४ | चव्हाण जानेफळ, जि.बुलढाणा 


२. आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा अभियान संचालक, रा.आ.अ., मुंबई यांना कळविण्यात येते की, 
उक्त वैद्यकीय अधिकारी यांच्या पुढील वेतनवाढी नियमानुसार व विहित तरतुदीनुसार मुक्‍त करण्याच्या 
अनुषंगाने तात्काळ उचित कार्यवाही करावी. 

डॉ. शहोख मोहसीन अहमद अ. सत्तार यांना मराठी भाषा परिक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून दिनांक 03.09.2029 
पासून सूट मिळालेली आहे. तथापि, त्या तक्त्यात त्यांच्या नावाखाली अ.क्र.५ येथे नमूद केल्यानुसार जरी त्यांचा 
परिविक्षा कालावधी दि.१०.१२.२०१७ रोजी समाप्त होवून अ.क्र.७ येथे नमूद केल्यानुसार त्यांची वैद्यकीय अधिकारी 
त्या पदावरील सेवा नियमितरित्या जरी दि.११.१२.२०१७ पासून पुढे चाळू होत असली तरी, त्यांच्या वेतनवाढी 
०३.०१.२०२१ पर्यंत रोखून त्या कालावधीपासून पूढे त्यांना वेतनवाढी देय होईल. 

डॉ. केशव कुंडलीक पाईकराव यांना हिंदी भाषा परिक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून १९.०१.२०२० पासून सूट 
मिळालेली आहे. तथापि, त्या तक्त्यात त्यांच्या नावाखाली अ.क्र.५ येथे नमूद केल्यानुसार जरी त्यांचा परिविक्षा 
कालावधी दि.०७.०२.२०१३ रोजी समाप्त होवून अ.क्र.9 येथे नमूद केल्यानुसार त्यांची वैद्यकीय अधिकारी त्या 
पदावरील सेवा नियमितरित्या जरी दि.०८.०२.२०१३ पासून पुढे चाळू होत असली तरी, त्यांच्या वेतनवाढी 
१९.०१.२०२० पर्यंत रोखून त्या कालावधीपासून पूढे त्यांना वेतनवाढी देय होईल. 

डॉ.हेमंत यशवंत मुंडे यांना हिंन्दी भाषा परिक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून दि.०४.०८.२०१९ पासून सूट मिळालेली 
आहे. तथापि, त्या तक्त्यात त्यांच्या नावाखाली अ.क्र.५ येथे नमूद केल्यानुसार जरी त्यांचा परिविक्षा कालावधी 
दि.०२.०८.२०१४ रोजी समाप्त होवून अ.क्र.७ येथे नमूद केल्यानुसार त्यांची वैद्यकीय अधिकारी त्या पदावरील सेवा 
नियमितरित्या जरी दि.०३.०८.२०१४ पासून पुढे चाळू होत असली तरी, त्यांच्या वेतनवाढी दि.०४.०८.२०१९ पर्यंत 
रोखून त्या दिनांकापासून त्यांना वेतनवाढी देय होईल. 


a: सदर शासन आदेश वाचा येथे नमूद शासन निर्णय/शुध्दीपत्रक यांमधील तरतुदींन्वये व सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक २५ ऑगस्ट, 2094 अन्वये प्रशासकीय 
विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8, सदर शासन SS महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४०४१४३७२५६११७ असा आहे. सदर शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२२/प्र.क्र.४३/सेवा-३ 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ae 


qo, 


LAHANE 
VIJAYKUMAR 
LAXMANRAO 


(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा संचालक, रा.आ.अ, आरोग्य भवन, मुंबई. 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 

महालेखापाल, लेखापरीक्षा-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

महालेखापाल, लेखापरीक्षा- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 

संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, आरोग्य भवन, मुंबई 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय (नाशिक, मुंबई मंडळ 


ठाणे,औरंगाबाद,पुणे,अकोला,ळातूर,नागपूर,अकोळा,नाशिक) 
. जिल्हा शल्य चिकित्सक (अहमदनगर,ठाणे,औरंगाबाद,हिंगोळी, सोलापूर, बुलडाणा, 
नंदूरबार परभणी, वाशिम, पालघर) 


जिल्हा आरोग्य अधिकारी,जिल्हा परिषद (अहमदनगर,ठाणे,औरंगाबाद,हिंगोली, 


सोलापूर » IAs, नंदूरबार, परभणी, वाशिम, पालघर,वर्धा) 


जिल्हा कोषागार अधिकारी (अहमदनगर,ठाणे,औरंगाबाद,हिंगोली, सोलापूर, बुलडाणा, 


नंदूरबार परभणी, वाशिम, पालघर, वर्धा) 


११. संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्यामार्फत. 
१२. निवडनस्ती (कार्यासन, सेवा-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


